“नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी-मोहाडी जानोरी ते राममा 3 
रस्ता (रामा-३७) च्या सा.क्र. १२/५०० ते १८/०० येथील 
रस्ता चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन करणे” 

या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी प्रदान 

करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०१७/प्र.क्र.६५/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय क्र.पीएलएन-२०१५/सी.आर.-९७६/नि-३, दि.०२/०३/२०१५ अन्वये 


नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी-मोहाडी जानोरी ते राममा ३ रस्ता (रामा-३७) च्या सा.क्र. १२/५०० 


ते १८/०० येथील रस्ता चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन करणे या कामास रु.१०.०० कोटी 


(रुपये दहा कोटी फक्त) अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळी 


होती. सदरच्या अंदाजपत्रकात मोठ्या भूसंपादन करणे व संकीर्ण बाबींचा समावेश आहे. मुख्य 


अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी त्यांचे पत्र क्र. जा.क्र. का-२/रस्ते-१/ सुप्रमा/ 


१०२२/२०१७, दिनांक ०३ मार्च, २०१७ नुसार सदर कामासाठी रु.२५०४.०० लक्ष इतक्या रकमेचे 


सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात भूसंपादन करणे व संकीर्ण 


बाबींचा समावेश आहे. सदर कामाच्या रु. २५०४.०० लक्ष (रुपये पंचवीस कोटी, चार लक्ष फक्त) 


इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी-मोहाडी जानोरी ते राममा ३ रस्ता (रामा-३७) च्या सा.क्र. 


१२/५०० ते १८/०० येथील रस्ता चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन करणे या कामाच्या सुधारित 


अंदाजपत्रकास रु. २५०४.०० लक्ष (रुपये पंचवीस कोटी, चार लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस या 


शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१७/प्र.क्र.६५/रस्ते-५ 


१० 


या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय 


मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांची राहिल. 


सदर कामावरील खर्च लेखाशीर्ष ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ०३ 
राज्यमार्ग या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.१ जून, २०१९ रोजीच्या बैठकीबाबत 
वित्त विभागाच्या पत्र क्र. व्यअस २०१९/प्र.क्र.२९/अर्थ-२, दिनांक १२ जून, २०१९ अन्वये 
निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०६१४१७०७२०३९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TOPALE SURENDRA 

LAXMAN a 
(सु. ल. टोपले) 
उप सचिव, रस्ते 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 


. महाळेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


. वित्त विभाग, (व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 

. निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
.संचालक,माहिती तंत्रज्ञान व समन्वय केंद्र,पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1८९942 


